अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२३-२०२४ 
मागणी क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व 
जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 
(योजनेत्तर) (४४०२ ११४८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १८ जुले, 2023 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु- 
१५, दि.१९.०४.२०२३ 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु- 
१५, दि. १२.०५.२०२३ 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु- 
१५, दि.१५.०६.२०२३ 
४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु- 
१५, दि.०६.०७.२०२३ 
प्रस्तावना - 
सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा 
खर्च भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (४४०२ ११४८)(अनिवार्य” या लेखाशीर्षातर्गग एकूण 
रु. ३२,२८,१४,०००/- इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी वित्त विभागाकडून प्राप्त 
झालेले अनुदान आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना यापुर्वी वितरीत करण्यात 
आले आहे. 
सदर लेखाशिर्षाखाली ज्या उद्दिष्टांतर्गत आता वित्त विभागाकडून अनुदान प्राप्त झाळे आहे 
त्या उद्दिष्टांखाली पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु-१५ 


शासन निर्णय- 
सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व 


इतर अनुषंगिक बाबीवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढीळ विवरणपत्रात स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण रूपये ४३,४१,१००/- (रूपये त्रेचाळीस लाख एकेचाळीस हजार शांभर फक्त) इतके अनुदान 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात 


येत आहे. 
(रूपये हजारात) 
अ.क्र. उद्दिष्ट वित्तीय TF 2023- । सन २०२३-२०२४ करिता सध्या वितरीत 
२०२४ करिता मंजूर आतापर्यंत वितरीत करावयाचे अनुदान 
अनुदान केलेले अनुदान 
किता २ ३ ——— कट कर्क षु 
1 १_| ०१ वेतन २७९४०३.००० ६७०५६.००० २७९४१.०२० 
२ ०२ मजुरी ४२०.००० ८४.००० ४२.००० 
३ | 03 आतिकालिक भत्ता १३४१.००० २६८.२०० १३४.१०० 
४ ।०६दूरध्वनी,वीज व पाणी २५००.००० ५००.००० २५०.००० 
देयके 
५ | ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च ३०९६.००० ६१९.२०० ३०९.६०० 
६ | 93 कार्यालयीन खर्च ४६४४.००० ९२८.८०० ४६४.४०० 
७ | १४ भाडेपट्टी वकर २१२९.००० ४२५.८०० २१२.९०० 
८ ।१६ प्रकाशने ६०.००० ६.००० ६.००० 
९ | २४ पेट्रोल, तेल व वंगण २०९९८.००० ४१९९.६०० २०९९.८०० 
| do. | २६ जाहिरात व प्रसिद्धी २५.००० २.५०० २.५०० 
| 99 | १ | 20 लहान बांधकामे १.००० ०.२०० ०.१०० 
१२ | ५१मोटार वाहने १८३०.००० ३६६.००० १८३.००० 
१३ | ५२ यंत्रसामग्री व ६३६७.००० १२७३.४०० ६३६.७०० 
साधनासामग्री 
एकूण ३२२८१४.००० १०३६७०.७२० ४३४१.१०० 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
ळेखाशीर्षखाळी उपरोक्त अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे/सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 


क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दिनांक- 


१२एप्रिळ,२०२३ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध केलेल्या 
निधींच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमुद 


केलेल्या अटी व शातींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु-१५ 


सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (४४०२ ११४८) (अनिवाय)” या लेखाशीर्षातर्गत दर्शविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१८१११५०६४२२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND. 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e 
917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=1325A2533F628572438B5FB 


PAWAR (0 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

सहसंचालक (मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

निवड नस्ती (पापु-१५) 


Cay AD -O 


Cc 
ae 


one GS © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


